नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याता बळी पडलेल्या 
व्यक्तींच्या वारसांस देण्यात येणाऱ्या रु.१.०० 
लाख सानुग्रह अनुदानाऐवजी रु.३.०० लाख 
सानुग्रह अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : ३० मे, २०१४ 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एनएएक्स २००२/प्र.क्र.१८१ /भाग-३/वि.शा.१ ब, दिनांक २५.०२.२००४ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१-ए/१९५/आर्थिक सहाय्य/४७/२००४, 
दिनांक ३०.१०.२०१२ 


प्रस्तावना :- 

नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्‍तीच्या वारसांना उपरोक्‍त शासन निर्णय दिनांक २५.०२.२००४ 
अन्वये रु.१.०० लक्ष अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना रु.१.०० लक्ष ऐवजी रु.३.०० लक्ष (रुपये तीन 
लक्ष फक्त) इतके सानुग्रह अनुदान देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. यावरील खर्च “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोळीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल 
(२०५५ ०१६८) - ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाञ्रीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. Bram निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०९/१२/व्यय-७, दिनांक ०९.०५.२०१४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५३०१३३४०५६८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: रिव अवचित Bajrang 
Bajrang घट याया 
: MAHARASHTRA, O = 
game या 
mate al 
(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब 


२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा.मंत्री (गृह) / मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

६. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर 

१२. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

१३. सर्व पोळीस आयुक्‍त 

१४. सर्व पोलीस अधिक्षक 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व कोषागार अधिकारी. 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. ud सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 
२१. निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


